श्री संत ज्ञानेश्वर विद्या प्रसारक मंडळ, तळेगांव रोही, 
ता.चांदवड, जि.नाशिक संचलित श्री संत ज्ञानेश्वर 
माध्यमिक विद्यालय (उर्धुळो, ता.चांदवड, जि.नाशिक 
शाळेचे माऊली बहुउद्देशिय संस्था, उर्धुळ, ता.चांदवड, 
जि.नाशिक या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ATS ३११९/प्र.क्र.३४८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक ATS २०१/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, asp aid क्र.शिउसं/नावि/माध्य-४/हस्तां/३०१४४/४८/२०१८, 
दिनांक २६/१२/२०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना : 

श्री संत ज्ञानेश्वर विद्या प्रसारक मंडळ, तळेगांव रोही, ता.चांदवड, जि.नाशिक संचलित श्री संत ज्ञानेश्वर 
माध्यमिक विद्यालय (sya), ता.चांदवड, जि.नाशिक या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, 
माऊली बहुउद्देशिय संस्था, उर्धुळ, ता.चांदवड, जि.नाशिक या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये 
प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर MSA हस्तांतरण प्रस्तावासंदर्भात आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने, श्री संत 
ज्ञानेश्वर विद्या प्रसारक मंडळ, तळेगांव रोही, ता.चांदवड, जि.नाशिक संचलित श्री संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक 
विद्यालय (उर्धुळो, ता.चांदवड, जि.नाशिक या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक झाळेचे, माऊली 
बहुउद्देशिय संस्था, उर्धुळ, ता.चांदवड, जि.नाशिक या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०६१६५०११४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ou=School Education 


1032, st=Maharashtra, 
1de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45fae92 


M un d h e sat sais ochounfanonMunche 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नाशिक 
४. अध्यक्ष/ सचिव, श्री संत ज्ञानेश्वर विद्या प्रसारक मंडळ, तळेगांव रोही, ता.चांदवड, जि.नाशिक 


५. अध्यक्ष/ सचिव, माऊली बहुउद्देशिय संस्था, उर्धुळ, ता.चांदवड, जि.नाशिक 
६. निवडनस्ती (एसएम-१). 


